दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ च्या कलम 
६६ नुसार दिव्यांगांबाबतचे राज्य सल्लागार मंडळ 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-दिव्यांग- २०१७/प्र.क्र.५ (भाग-९)/अ.क.२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. १६ जानेवारी, २०२० 


वाचा : 
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य शासन निर्णय क्र.:-अपंग-२०१७/प्र.क्र.५ (भाग-९)/अ.क.२, 
दि.२३.०८.२०१८ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य शासन निर्णय क्र. अपंग-२०१७/प्र.क्र.५ (भाग-९)/अ.क.२, 
दि.११.०९.२०१८ 
शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. अपंग-२०१७/प्र.क्र.५ (भाग-९)/अ.क.२, दि.११.०९.२०१८ मुद्या 
क्र.०४ मधील(॥)दिव्यांगत्वाशी संबंधीत असणाऱ्या अशासकीय संस्था किंवा अधिसंघ यांचे प्रतिनिधी 
या गटातील सदस्य श्री. अनिल लालवाणी यांच्या ऐवजी श्री. विजय विठ्ठल कान्हेकर, यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११७१२१७१६३२२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DINGLE DINESH wei 
RAMCHANDRA टा ‘ona 
(दि.रा.डिंगळे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति. 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्राचे प्रधान सचिव, मंत्राळय मुंबई. 
३.मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद , विधानमंडळ, मुंबई. 
४.मा. मंत्री सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव. 
५.मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव. 
६. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
७. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
८. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
९. सर्व अशासकीय सदस्य 
१०.निवड नस्ती दिव्यांग कल्याण-२ 


